राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह,हृदयरोग,व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना 
योजनेअंतर्गत विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेशन अँड 
रिसर्च सेंटर,लातूर येथील टर्शरी केअर कॅन्सर 
सेंटरसाठी सर्वसाधारण (General) या घटकासाठी 
केंद्र हिऊ्यापोटी रुपये ७८.१५ लक्ष इतका निधी 
वितरणास मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिसीसी-२०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य ३ अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, दहावा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ३१ मार्च,२०१९ 


वाचा - 

१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक : टीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२२/आरोग्य - ३अ 

दि.१ फेब्रुवारी,२०१८ 

२. आरोग्य व कुटंब कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार यांचे क्रमांक-1-२००१५/०९/ २०१६-७१ (NCD- 

|| SECTION)(General) दि.१६ जून,२०१७. 

३. सह संचालक (असंक), आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक :- संआसे/एनसीडी/अनुदान 

मागणी/४७२५-३१/२०१८-१९ यांचे दि.३१.१२.२०१८ 
प्रस्तावना - 

"राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह,हृदयरोग,व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना" या 
योजनेंतर्गत,विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेशन अँड रिसर्च सेंटर, लातूर या संस्थेस लातूर येथे cant केअर कॅसर 
सेंटर (00७) स्थापन करण्याकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१६ जून,२०१७ च्या आदेशान्वये सन २०१७- 
१८ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यानुसार दि. १ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या 
शासननिर्णयाअन्वये सदर संस्थेस रुपये १५९७.५१ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली 
होती. तथापी मार्च २०१८ अखेर पर्यंत रुपये १५१९.३६ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यात आल्यामुळे केंद्र 
शासनाच्या हिळ्याचे शिल्क असलेले अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह,हृदयरोग,व पक्षाघात प्रतिबंध व 
नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना" या योजनेंतर्गत विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेशन अँड रिसर्च सेंटर,लातूर 
येथे टर्शरी केअर कॅसर सेंटर (TCCC) सर्वसाधारण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदानातुन 
शिल्लक असलेले रुपये ७८.१५ लक्ष (रुपये अठ्ठयाहत्तर लक्ष पंधरा हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास 
या शासननिर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 

सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र आर-१, २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय मधुमेह कर्करोग व 


शासन निर्णय क्रमांकः टिसीसी-२०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य-३ अ 


हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध नियंत्रण कार्यक्रम ,सर्वसाधारण योजना (General) (२२१० एफ ३८२) या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
सदर निधी विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेशन अँड रिसर्च सेंटर,लातूर यांना अदा करण्यासाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांच्याकडे वितरीत करण्यात 


येईल. 


सदर अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय,मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रकमेचे देयक त्यांनी कोषागारात सादर करुन विहीत 
केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम संबंधित कार्यक्रम अधिका-यांकडे सुपुर्द करावी. 

शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ५५२/२०१५/आ-७, दि. १८ एप्रिल, २०१७ 
मधील परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मध्ये तपासणी सूचीतील अ.क्र. १ ते १० ची खालीलप्रमाणे पुर्तता होत 
असल्याबाबत प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. 


तपासणी सूचीनुसार बाब 


aR 


योजनेस प्रशासकीय मान्यता 


ara  निर्ण सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
क्रमांक.३००११/प्र.क्र.५४५२/ २०१५/आ-७,दि.२७ डिसेंबर, 
२०१६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


निधी वितरण झासन निर्णयातील अटी 
व शर्तीचे पूर्तता झाल्यानंतरच होणार 
आहे 


प्रमाणित करण्यात येते की, शासन निर्णयातील अटी व ]ातींची 
पूर्तता झाल्यानंतरच निधी वितरीत केला जाईल. 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५ % निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र. 


उपयोगिता प्रमाणपत्र सोबत जोडण्यात येईल. 


यापूवी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने लेखापरिक्षक 

महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही 
गंभीर आक्षेप नाहीत 


प्रमाणित करण्यात येते कौ, निधीच्या अनुषंगाने 
लेखापरिक्षक/महालेखापाळ यांच्याकडून कोणतेही गंभीर 
आक्षेप नाहीत. 


५ 


निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा 
होणार आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की, निधी लाभाथी संस्थेच्या खात्यात 
थेट जमा होणार आहे. 


वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
अशा वस्तुची नोंद (Dead Stock) 
रजिस्टर मध्ये घेण्यात आली असून त्या 
पडून नाहीत,असे प्रमाणपत्र. 


प्रमाणित करण्यात येते कौ, वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी वस्तुंची 
नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्याबाबत संबंधित संस्थेस 
कळविण्यात येईल. नियमित येणा-या वस्तुच्याबाबतीत त्याचा 
योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत. 


यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष 
वस्तु प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांना 
देयक अदा केले जाणार आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते कौ, प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानंतर 
संबंधितांना देयक अदा करण्याबाबत संबंधितांना सूचना 
देण्यात येतील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिसीसी-२०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य- 3 अ 


८ | आवश्यक त्या ठिकाणी | प्रमाणित करण्यात येते की, आदिवासी/सामाजिक न्याय 
आदिवासी/सामाजिक न्याय विभाग | विभागाची आवश्यक तेथे सहमती घेण्यात आली आहे. 

यांची निधी वितरणास सहमती आहे. 
९ | प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक | प्रमाणित करण्यात येते को, संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 
प्रलंबित नाही 
शि निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बॅक | प्रमाणित करण्यात येते की, निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा 
खात्यात जमा न करता खर्च केला | बँक खात्यात जमा न करता संस्थेच्या थेट खात्यात जमा 
जाणार आहे. होणार असून खर्च केला जाणार आहे. 


सदर देयक wart असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.२०१३/प्र.क्र-८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५ एप्रिल,२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येईल. 

प्रस्तुत प्रकरणी केंद्र शासन/राज्यशासन व विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेडान अँड रिसर्च सेंटर,लातूर 
यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

तसेच केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटंब कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक-1-२००१५/०९/ २०१६-७५ 
(९७०-॥ SECTION)(General) दि.१६ जून,२०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २ मधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय नियोजन विभागच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७० दि.८.३.२०१९ आणि वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १२३/२०१९/व्यय-१३, दि. १५/३/२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१८२१३८५३१७ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Rajendra 5“ 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
S h a aa fa O | 2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77 
ad50aba9dc28bb31a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c59336 
8faa24e20d6f8985f5 101 18e6fc1af8b04a44 


Ka U rt e 3ee8, cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 


Date: 2019.03.31 13:51:29 +0530 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२. मा.मंत्री (साआवकुक) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिसीसी-२०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य-३ अ 


मा.राज्यमंत्री (साआवकुक) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.विरोधी पक्षनेता/विधानसभा/विधान परिषद,विधानभवन,मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र-२,नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, रा. आ. अ., आरोग्य भवन, मुंबई. 


. संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
. उप संचालक,आरोग्य सेवा मंडळ, लातूर मंडळ, लातूर 

. वित्त विभाग ( व्यय -१३ / अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई 

. नियोजन विभाग (का-१४७२),मंत्रालय,मुंबई 

. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प/ लेखा / आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

. निवडनस्ती, आ-३ अ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


